“Special Infrastructure Scheme _ (SIS), 
including construction of 250 Fortified 
Police Stations in LWE affected States” या 


भारत सरकारच्या योजनेखाली महाराष्ट्र 
राज्यासाठी मंजूर २० “Fortified Police 
&क०॥५/ Sub-Police Stations” यांच्या 
इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी मे. Tas अँण्ड 
असोशिएट्स्‌ (खाजगी agers) यांची 
प्रकल्प व्यवस्थापन संमंत्रक म्हणून नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसआयएस-१११८/ प्र.क्र.४४१/ पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०५ डिसेंबर २०१९. 


वाचा :- १) शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र. खाक्षेस-२०१८/प्र.क्र.७५/रस्ते-९अ, दिनांक 
२५.०१.२०१९. 
२) शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र. ईएसटी-२०१६/ प्र.क्र.१७/ रस्ते-९अ, दिनांक 
२२.०८.२०१९. 
३) शा.नि., गृह विभाग, क्र. एसआयएस-१११८/ प्र.क्र.४४१/ पोल-७., दिनांक 
२८.०८.२०१९., 
8) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं-२१ए/ 
एसआयएस/ १५१/ २०१७, दिनांक २०.०९.२०१९ व दिनांक १४.११.२०१९. 


प्रस्तावना. 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure Scheme (SIS), 
including construction of 250 Fortified Police Stations in LWE affected States” या 
योजनेखाली महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 20 “Fortified Police Stations/ 
Sub-Police Stations” (गडविरोळी व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये यांच्या इमारतींचे बांधकाम हे 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली, यांच्यामार्फत करण्यात यावे, असा निर्णय श्ा.नि., गृह 
विभाग, क्र. एसआयएस-१११८/ प्र.क्र.४४१/ पोल-७, दिनांक २८.०८.२०१९, द्वारे घेण्यात 
आला आहे. 


२. तसेच, सा.बां. विभागाचा जागतिक बँक प्रकल्प उप विभाग क्र.२, नागपूर, हा पोळीस 
उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, यांच्याकडे पुढील तीन वर्षाकरिता संलग्न ठेवण्यास 
शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र. ईएसटी-२०१६/ प्र.क्र.१७/ रस्ते-९अ, दिनांक २२.०८.२०१९, द्वारे 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


३. पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाने उक्त २० पोलीस ठाण्यांचे बांधकाम 
करण्यासाठी मे. धवड अँण्ड असोशिएट्स्‌ (खाजगी वास्तुझास््रज्ञ) यांची प्रकल्प व्यवस्थापन 


शासन निर्णय क्रमांक एसआयएस-१११८/ प्र.क्र.४४१/ पोल-७. 


संमंत्रक (Project Management Consultant) म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय. 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure Scheme (SIS), 
including construction of 250 Fortified Police Stations in LWE affected States” या 
योजनेखाली महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 20 “Fortified Police Stations/ 
Sub-Police Stations” (ग्डविरोळी व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये यांच्या इमारतींचे बांधकाम 
करण्याकरिता मे. धवड अँण्ड असोशिएट्स्‌ (खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञ) यांची प्रकल्प व्यवस्थापन 
संमंत्रक (Project Management Consultant) म्हणून, शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र. खाक्षेस- 
२०१८/ प्र.क्र.७५/ रस्ते-९अ, दिनांक २५.०१.२०१९, यामधील तरतुदींनुसार नियुक्‍ती 
करण्यास, याव्दारे, मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. Blame निर्णय, अनौपचारिक संदर्भ, सा.बां. विभाग, क्र.४६८/१९/इमा.-२, दिनांक 
२५.१०.२०१९, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२०५१७२१२४४८२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 
SWAPNIL GOPAL 


BORSE 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), म.रा., मुंबई. 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली, मुक्कम-नागपूर. 
पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/ गोंदिया. 


Ee) 


AV 


AD 
Se Se DS ब” 


०८ 


प्रत- 


कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हक्कदारी/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व हक्कदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
निवड फाईल (पोल-७. 


Ere) 


AD 


AN 


Cc 
wes 


xn 


S ०८ 
*२><« YS TF > *->  *- *५-< 


पृष्ठ २ पैकी २ 


